उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/ संस्थेमधील सहयोगी 
प्राध्यापक (गट-अ) या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या 
सन २०२३ मधील नियतकालिक बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ९७/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जुन, २०२३. 


वाचा : शासन sear, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७९/मशि-१, 
दिनांक ३० मे, २०२३. 


आदेठा 


संदर्भाधीन आदेशान्वये उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/ 
संस्थांमधील सहयोगी प्राध्यापक (गट-अ) पदावरील अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे. सदर आदेशातील 
अ.क्र. १ येथील श्रीमती मंजुषा Wada वाठ, सहयोगी प्राध्यापक (वनस्पतीशास्त्र, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान 
संस्था, अमरावती यांची शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर येथे झालेली बदली याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८१३३४३६६७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


PRATAP Hee neice ieee ene 
PANDURANG  -> 
LUBAL Ee gees aT HT OH RAL 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर व अमरावती 

३. संचालक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 

४. संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर. 


५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर व अमरावती 
निवड नस्ती (मशि-१). 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


